बृहन्मुंबई दूध परिवहन सेवा,आरे दुग्ध 
वसाहत,गोरेगाव (पू) ,मुंबई येथील एमटीएस डेपोची 
१२२४.८१ चौ.मी. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ व 
३३००.८५ चौ.मी. इतकी मोकळी जागा उप प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालय, बोरीवली या कार्यालयासाठी 
भाडेतत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात घेण्यास व त्यापोटी 
माहे रु.५,७०,६००/- इतक्या भाडे रकक्‍्कमेस 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२१८/प्र.क्र.२५५/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ डिसेंबर २०१८ 


१) उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई यांचे पत्र क्र.एएमसी-२०१६/प्र.क्र.३३/ 
पदुम१०, दि.२४.०८.२०१८ 

२) परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.काईभा (४७) /०९१०/न.क्र.०३/का-१०(१)/ 
जा.क्र.१६३५३, दि.२९.११.२०१८ 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम fests प्रकल्प विभाग,आरे यांचे पत्र क्र.सा.बा. 
विप्रवि.आरे/प्रशा/०२/१६६, दि.१४.०६.२०१७ 


प्रस्तावना : 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बोरीवली या कार्यालयासाठी बृहन्मुंबई दूध परिवहन 
सेवा,आरे दुग्ध वसाहत,गोरेगाव (पू) Ass येथील एमटीएस sad जागा तात्पुरत्या स्वरुपात 
भाडेतत्वावर Galt आहे तशी या स्थितीमध्ये देण्यास उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
यांच्या संदर्भ क्र १ येथील दि.२४.०८.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वयेमान्यता दिली आहे. सदर जागेच्या 
मासिक भाडे रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

बृहन्मुंबई दूध परिवहन सेवा,आरे दुग्ध वसाहत,गोरेगाव (पू) Hag येथीळ एमटीएस 
डेपोची १२२४.८१ चौ.मी. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ व ३३००.८५ चौ.मी. इतकी मोकळी जागा उप प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालय, बोरीवली या कार्यालयासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर घेण्यास व त्यापोटी 
माहे रु.५,७०,६००/- इतक्या भाडे रक्‍कमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च" मागणी क्र.बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक 
कार्यालये, (०२)(०१) प्रादेशिक कार्यालये (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०४१ ००३६) -१४ भाडेपट्टी व कर" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२१८/प्र.क्र.२५५/परि-४, दि.२६ डिसेंबर२०१८ 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग- 


एक, अनुक्रमांक१० व मुंबई वित्तीय नियम १९५९ मधील नियम ११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च 


नियम १४७(क) 


खालील टीप-१ नुसार असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥8॥89॥[॥9.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२६११५६४७५६२९ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


९ 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 

Ka d a an Da tta t fa y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df749270342 


H a n mM a nt ण्याच्या cn=Kadam Dattatray 


Date: 2018.12.26 12:01:48 +05'30' 


(4.8. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी,मुंबई 
. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,बोरीवली 


१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२.महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी,मुंबई 
१३.उप सचिव (पदुम-१०) कृषि, पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


